औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१८ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र. मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-२००१-२१/३६५, दिनांक ३१/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी 
सदर रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील खालील रस्ते 


एकूण 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी) 
प्रजिमा ५३-पासून गाडीवाट- | इतर जिल्हा | (0/00 ते १/५००) १३.५०० । प्रमुख जिल्हा 
गाजीपूर-लाखेगांव-नांदलगांव- मार्ग-४१ ।१.५००कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१२५ 
काटगांव-धुपखेडा-दिन्नपूर- इतर जिल्हा | (०/००ते १२/००) 
जळगांव-७४-ढाकेफळ-मुलानी मार्ग-३९ ।१२.००कि.मी. 
वाडगांव-ऱोवता रस्ता. 
पाचोड लिबगांव-हर्षी-सोनवाडी- | इतर जिल्हा | (0/00 ते 92/00) १३.०० प्रमुख जिल्हा 
प्रजिमा-३६-पारुंडी तांडा- मार्ग -४८ १२.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२६ 
आडुळ-मुमराबाद रस्ता. इतर जिल्हा | (०/०० ते १/० ०) 
मार्ग -४४ १.०० कि.मी. 
२६.५०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१८ /नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील औरंगाबाद 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२१४२.७७१० + २६.५००) म्हणजेच २१६९.२१० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
२६.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१५०४.०३-२६.५००) म्हणजेच १४७७.५३० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३०८१४५९३२४९१८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN ५, 


167802242, 


KACHARE comonomer 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

५. अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद .(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

. रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०. निवडनस्ती. 


ane ७ OM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


